महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक: व्यशिअ-२०१७/(१७९/१७)/व्यशि-१ 
कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-३२ 

दिनांक:- २९ जून, २०१८ 


संदर्भ:-१) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय 
कतव्ये पार पाडतांना होण्याऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५. 

2) संचालक,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.3/आस्था-१/वि.बदली/ 
२०१७/ ३१४, दिनांक २७ सप्टेंबर,२०१७. 


आदेशा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार 


पाडतांना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (४ (दोन) मधील 
तरतुदीनुसार व सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-ब (अतां) रु.९३००-३४८०० 
ग्रेड पे रु.४,४०० /- या वेतनश्रेणीतील प्रबंधक,औ.प्र.संस्था, /सहा.संचालक,/ सहा. सचिव 
महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय शिक्षण परिक्षा मंडळ या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या सन २०१७ 


मधील विनंती बदल्या खालीलप्रमाणे करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. । अधिकाऱ्याचे नाव व सध्या कार्यरत बदलीने केलेली 
असलेली संस्था/कार्यालय पदस्थापना 
a 2 3 
| श्री.रविद्र राजाराम सोनवणे, प्रबंधक, 
सहायक संचालक (अतां.), औ.प्र. संस्था,धुळे, जि.धुळे. 
मुख्य कार्यालय, मुंबई (रिक्‍त जागी) 


२. 


उपरोक्त अधिकाऱ्यांच्या बदल्या ह्या विनंती बदल्या असल्यामुळे पदग्रहण अवधी व 


प्रवास भत्ता शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार अनुज्ञेय असणार नाही. 


३. 


४. 


बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांची रजा शासनाच्या परवानगी शिवाय मंजूर करण्यात 
येऊ नये. 


सदर Bes तात्काळ अंमलात आणावेत. संबंधित अधिकाऱ्यांना बदली केलेल्या 


ठिकाणी हजर होण्यासाठी विभाग प्रमुख यांनी तात्काळ कार्यमुक्त करावे. 


शासन आदेशा क्रमांकः व्यशिअ-२०१७/(१७९/१७)/व्यशि-१ 


षु. सदर शासन sear महाराष्ट्र शासनाच्या ७///५/.॥9॥॥9५॥॥॥9.90०५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक क्रमांक 
२०१८०६२९११४५११३५०३ हा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Dr.Manish Sheshrao Milke 
N, 


e 
> DN: c=IN, ०-७ rashtra, ou=Skill 
D r M anis h Development And Entrep! hip Department, 
talCode=400032, st=Maharash 
2.5.4.20=1 16b8d4fe32ec9c9f769881 0f585f3247df16 


S h e ५ h fa 0 M | | ke tite: a pm 14347b30d6d0 


Date: 2018.06.29 11:50:58 +05'30 


( डॉ. मनिष 2. Fae ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-१. 

२) सह संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, नाशिक (*) 
3) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर. (*) 
४) महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. (*) 
५) अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा अधिकारी कार्यालय, वांद्रे (पूर्व, मुंबई-५१. (*) 
६) जिल्हा कोषागार अधिकारी, धुळे, जि.धुळे (*) 
७) संबंधित अधिकारी (*) 

८) सर्व संबंधित कार्यालय/संस्था (*) 

९) मा.मंत्री (कौशल्य विकास व उद्योजकता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१०) मा.राज्यमंत्री (कौशल्य विकास व उद्योजकता ) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
११) निवडनस्ती (व्यशि-१). 

(* संचालकामार्फत) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


